वाचा:- 


सुधारित प्रकल्प अहवालास मान्यता देण्याबाबत. प्रकल्प अहवालास मान्यता देण्याबाबत. 


जयभवानी महिला सहकारी सूतगिरणी मर्या., 
एरंडेश्वर, ता. पुर्णा, जि. परभणी 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : प्रकल्प १२१८/प्र.क्र.9६/टेक्स१ (ब) 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : २४ जून, २०२२. 


१. शासन निर्णय, सहकार व वस्त्रोद्योग विभाग क्र.सूतगि-२१९२/प्र.क्र.१८६/टेक्स-१, 
दि.११.०८.१९९३. 
२.शासन निर्णय, सहकार व वस्त्रोद्योग विभाग क्र.सूतगि-१२९५/प्र.क्र.३३६/टेक्स-१, 
दि.१६.०१.१९९६. 
३. शासन निर्णय, सहकार व वस्त्रोद्योग विभाग क्र.सूतगि-११९७/प्र.क्र.२७९/टेक्स-१, 
दि.३१.०३.१९९८. 
४. शासन निर्णय, सहकार व वस्त्रोद्योग विभाग क्र.सूतगि-११०१/प्र.क्र.२०३/टेक्स-१, 
दि.३१.०३.२००१. 
५. शासन निर्णय, सहकार व वस्त्रोद्योग विभाग क्र.सूतगि-११०१/प्र.क्र.३८/टेक्स-१, 
दि.१८.०१.२००६. 
६. शासन निर्णय, सहकार व वस्त्रोद्योग विभाग क्र.सूतगि-११०१/प्र.क्र.७०/टेक्स-१, 
दि.१६.०१.२००८. 
७. शासन निर्णय, सहकार व वस्त्रोद्योग विभाग क्र.सूतगि-११०१/प्र.क्र.७०/टेक्स-१ (अ), 
दि.१६.०१.२००९. 
८. शासन निर्णय, सहकार व वस्त्रोद्योग विभाग क्र.सूतगि-११०९/प्र.क्र.७०/ टेक्स-१ (अ), 
दि.१६.०१.२०१०. 
९. शासन निर्णय, सहकार व वस्त्रोद्योग विभाग क्र.सूतगि-११०९/प्र.क्र..9०-२/टेक्स-१, 
दि.१६.०१.२०११. 
१०.शासन निर्णय, सहकार व वस्त्रोद्योग विभाग क्र.प्रकल्प-१२१३/प्र.क्र.८२/टेक्स-१-ब, 
दि.२५.११.२०१३. 
११. शासन निर्णय, सहकार व वस्त्रोद्योग विभाग क्र.सूतगि-१११४/प्र.क्र.४९ (८)/ 
टेक्स-१ (अ), दि.३१.०३.२०१५. 
१२. शासन निर्णय, सहकार व वस्त्रोद्योग विभाग क्र.सूतगि-३३१६/प्र.क्र.८१/टेक्स-१ (अ), 
दि.१०.०७.२०१७. 
१३. शासन निर्णय, सहकार व वस्त्रोद्योग विभाग क्र.सूतगि-३३१७/प्र.क्र.९०/टेक्स-१ (ब), 
दि.०२.११.२०१८. 
१४.छासन निर्णय, सहकार व Tare विभाग क्र.प्रकल्प-१२१८/प्र.क्र.७६/टेक्स-१ (ब), 
दि.०४.०७.२०१९. 
१५.शासन निर्णय, सहकार व वस्त्रोद्योग विभाग क्र प्रकल्प १२१५/प्र.क्र.५०/टेक्स १ (अ) 
दि.१७.०६.२०२१ 
१६.आयुक्त, वस्त्रोद्योग, नागपूर यांचे पत्र क्र.कार्या. ६(१)/सूतगि/प्रकल्पअहवाल/७७४३/ 
२०२१ , दि.२९.१२.२०२१. 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रकल्प १२१८/प्र.क्र.७६/टेक्स१ (ब) 


प्रस्तावना:- 

जयभवानी महिला सहकारी सूतगिरणी मर्या., एरंडेश्वर, ता. पुर्णा, जि. परभणी या 
सूतगिरणीची नोदणी दि.०९.०८.२०१७ रोजी करण्यात आली आहे. शासन निर्णय दि.०२.११.२०१८ 
अन्वये या सूतगिरणीची १०:३०:६० या अर्थसहाय्याच्या सुत्रानुसार शासकीय अर्थसहाय्यासाठी 
निवड करण्यात आली आहे. तदनंतर शासन निर्णय दि.०४.०७.२०१९ नुसार सूतगिरणीचा प्रकल्प 
अहवाल रु.६१७४.२४ लाख इतका मान्य करण्यात आला असून अर्थसहाय्याचा आकृतीबंध 
५:४५:५० असा करण्यात आला आहे. झासनाने दि.१७.०६.२०२१ रोजीच्या शासन निर्णयन्वये, 
राज्यातील सहकारी सूतगिरण्यांची प्रकल्प किंमत रु.८०९०.०० लाख इतकी निश्चित केली आहे. 
शासनाने यापूर्वी अर्थसहाय्य केलेल्या आठव्या, दहाव्या व बाराव्या पंचवार्षीक योजना काळातील 
ज्या सहकारी सूतगिरण्याचे प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने सुरु झालेले नाहीत अशा सहकारी सूतगिरण्यांना 
देखील प्रो-रेटा पध्दतीने रु.८०९०.०० लाख प्रकल्प किंमत लागू करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. 
सदर निर्णयाच्या अनुषंगाने या सूतगिरणीने महाराष्ट्र राज्य सहकारी वस्त्रोद्योग महासंघ, मुंबई 
यांचेकडून २५२०० AAA रू.८०९०.०० लाखांचा प्रकल्प तयार करून घेतला आहे. तर आयुक्त, 
वस्त्रोद्योग, नागपूर यांनी दि.२९.१२.२०२१ रोजीच्या पत्रान्वये रु. ७५६६.९६ लाख इतका सुधारित 
प्रकल्प अहवाल सुकाणू समितीच्या मंजूरीसाठी सादर केलेला आहे. सुकाणू समितीच्या 
दि.२५.०३.२०२२ रोजी झालेल्या बैठकीत, प्रो-रेटा कसा निश्चित करावा याबाबात आयुक्त, 
वस्त्रोद्योग, यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्याचा निर्णय दि.०३.०२.२०२२ रोजी झालेल्या सुकाणू 
समितीच्या बैठकीत झाला असून त्यानुषंगाने सूतगिरण्यांची प्रो-रेटा vad सुधारीत प्रकल्प 
किंमत निश्चित करण्यासाठी दि.२३.०२.२०२२ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये वस्त्रोद्योग, आयुक्त, 
यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात आली आहे, आयुक्त, वस्त्रोद्योग, नागपूर यांच्या 
अध्यक्षतेखाळीलळ समितीचा प्रो-रेटा कसा निश्चित करावा याबाबतचा अहवाल आल्या नंतर प्रो- 
रेटाच्या सुत्रानुसार सुतगिरणीची जी प्रकल्प किंमत निश्चित होईल ती या सूतगिणीची अंतीम 
सुधारीत प्रकल्प किंमत निश्चित करण्यात येईल या अटीच्या अधिन राहून सध्या जय भवानी महिला 
शेतकरी सहकारी सूतगिरणी मर्या. एरंडेश्वर ता.पूर्णा जि.परभणी या सूतगिरणीच्या रु.८०९०.०० 
लाख या प्रकल्प किंमतीस तत्वत: मान्यता देण्यात यावी असा निर्णय सुकाणू समितीच्या बैठकीत 
घेण्यात आला. त्यानुसार जयभवानी महिला सहकारी सूतगिरणी मर्या., एरंडेश्वर, ता. पुर्णा, जि. 
परभणी या सूतगिरणीच्या रु. ८०९०.०० लाख इतक्या प्रकल्प किंमतीस तत्वत: मंजूरी देण्याचा 
प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 
शासन निर्णय :- 

वरील प्रस्तावनेमध्ये नमुद केल्यानुसार जयभवानी महिला सहकारी सूतगिरणी मर्या., 
एरंडेश्वर, ता. पुर्णा, जि. परभणी या सूतगिरणीच्या प्रकल्प किंमतीबाबत प्रो-रेटा च्या सुत्रानुसार 
आयुक्त, वस्त्रोद्योग, नागपूर यांचे कडून जी प्रकल्प किंमत निश्चित होईल ती या सूतगिरणीची अंतीम 
सुधारीत प्रकल्प किंमत निश्चित करण्यात येईल या अटीच्या अधीन राहून सध्या या सुतगिरणीच्या 
रु.८०९०.०० लाख इतक्या सुधारित प्रकल्प किंमतीस याद्वारे तत्वत: मान्यता देण्यात येत आहे. 
२. सदर सुतगिरणीवर खालील बाबी बंधनकारक राहतील. 

१) सूतगिरणीच्या कामासाठी कालबध्द कार्यक्रम (Time bound Program) आखून 

घ्यावा व त्यानुसार सूतगिरणीची उभारणी विहित कालावधीत करावी. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रकल्प १२१८/प्र.क्र.७६/टेक्स१ (ब) 


र) 


&) 


(9) 


शासन निर्णय दि.२४.३.१९९९ मधील सूतगिरणी परतफेडीस पात्र होण्याबाबतच्या 
अटीमध्ये दि.१०.०७.२०१७ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये सुधारणा करण्यात आली 
असून सदरची सुधारणा या सूतगिरणीसाठी बंधनकारक राहील. 


सूतगिरणीस निधी उभा करण्यासाठी कोणती बँक कर्ज देणार आहे, त्या बँकेचे कर्ज 
मंजूर करण्यात येत असल्याबाबतचे पत्र सादर करावे. 


सूतगिरणीच्या कामकाजावर व प्रकल्प उभारणीवर लक्ष देऊन त्याबाबतचा तिमाही 
प्रगती अहवाल आयुक्त वस्त्रोद्योग, नागपूर यांनी विहित विवरणपत्रात शासनास 
सादर करावा. 


सूतगिरणीचा प्रकल्प एक पथदर्शक प्रकल्प म्हणून उभा राहील याबाबत 
सूतगिरणीने तसेच आयुक्‍त वस्त्रोद्योग, नागपूर यांनी दक्षता घ्यावी. 


सदर सूतगिरणी सर्वसाधारण प्रवर्गातील असल्याने शासनाने भविष्यात काही 
HEV ATA घातल्यास त्या या सूतगिरणीवर बंधनकारक असतील. 


दि.१७ ऑक्टोबर, २०१६ रोजीच्या राजपत्रान्वये राज्यातील सहकारी संस्थांवर दोन 


शासकीय सदस्य नेमण्याच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० मध्ये 
सुधारणा करण्यात आली असून सदर निर्णय या सूतगिरणीस बंधनकारक राहील. 


३. या सूतगिरणीचे सभासद भागभांडवल व शासकीय भागभांडवल यांचे प्रमाण १:९ असे 
राहील. त्यानुसार सूतगिरणीने पुढीलप्रमाणे निधी उपलब्ध करावयाचा आहे. 
अ. क्र. तपशिल प्रकल्प किंमतीनुसार उभारावयाची रक्‍कम (रु.लाखात) 
१ सभासद भागभांडवल (५%) ४०४.५० 
२ शासकीय भागभांडवल (४५%) ३६४०.५० 
3 दिर्घ मुदती कर्ज (40%) ४०४५.०० 
८०९०.०० 


४. यासूतगिरणीचा प्रकल्प किंमतीचा बाबनिहाय तरतुदीचा तपशील खालीलप्रमाणे राहील व 


त्यामर्यादेत या सूतगिरणीने खर्च करणे सूतगिरणीस बंधनकारक राहील. 


अ. क्र. तपशिल प्रकल्प किंमतीनुसार(रु.लाखात) 

१ जमीन व जमीन सुधारणा १७२.०० 
२ फॅक्टरी इमारत व इतर बांधकाम १९०८.३८ 
३ we अँड मशिनरी ४०६७.३० 
४ इतर कायम मालमत्ता ९११.०० 
षु स्टोअर्स व स्पेअर्स ८८.८७ 
६ मार्जीन मनी ४११.१२ 
७ प्रिऑपरेटिव्ह खर्च १८७.०० 
८ कॉन्टीजंसी 388.33 

एकूण ८०९०.०० 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रकल्प १२१८/प्र.क्र.७६/टेक्स१ (ब) 


५. सूतगिरणीने रु.८०९०.०० लाख इतक्या किंमतीमध्ये प्रकल्पाची उभारणी पूर्ण करावी. 
शासनाकडून देय भागभांडवलाची रक्‍कम निधीच्या उपलब्धतेप्रमाणे देण्यात येईल. प्रकल्प पूर्ण 
करण्यासाठी वरीलप्रमाणे त्या त्या प्रयोजनासाठी मंजूर किंमतीपेक्षा जास्त रक्‍कम खर्च झाल्यास 
जास्तीची रक्‍कम सूतगिरणीने स्वनिधीतून उभी करणे आव्यक राहील. प्रकल्पावर अतिरिक्‍त 
होणारा खर्च सूतगिरणीला स्वत: करावा लागेल. तसेच यंत्रसामुग्री खरेदी व स्थापत्य 
बांधकामासाठी शासन निर्णय दि.१५.०६.२००६ व दि.२८.०३.२०१८ नुसार मान्यता घ्यावी. 
सूतगिरणीच्या संचालक मंडळाने सूतगिरणीच्या खर्चावर कडक नियंत्रण ठेवावे व अनावश्‍यक खर्च 
टाळावा. 

६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२०६२७१७२२१२७३०२ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने. 


Digitally signed by Sakharam Dina KI 
Government 


Sakharam Dina हणण 
Kharat ता _ 
(स. दि. खरात) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
२. अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
३. प्रधान सचिव (वस्त्रोद्योग, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
४. सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
५. आयुक्त, वस्त्रोद्योग, वस्त्रोद्योग आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
६. जिल्हाधिकारी, सांगली. 
७. प्रादेशिक उप आयुक्त, वस्त्रोद्योग, सोलापूर. 
८. जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, सांगली. 
९. कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी TSIM महासंघ, मुंबई-०१. 
१०. कार्यासन अधिकारी १६-सी / १७-सी, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई-३२. 
११. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधान भवन, मुंबई (२ प्रतीत). 
१२. अध्यक्ष, जयभवानी महिला सहकारी सूतगिरणी मर्या., एरंडेश्वर, ता. पुर्णा, जि. परभणी 
१३. निवडनस्ती (टेक्स १ (ब) 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


